Reg . No . NPCITY/ 236/2015- 17 
Published on 24nd December 2015 . 


Hin 


TATION 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ४७ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७- २३ , २०१५ / अग्रहायण २६- पौष -२, शके १९३७ [ पृष्ठे २८ , किंमत : रुपये ३० . ०० 

__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१- ९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ , चार - ब 
व चार - क यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर १ - २८ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . -( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २२१३ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि -( भू )-विपाविम - वर्धा- कावि - १२२१ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम - ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र . संकिर्ण 
११-२०१४ -प्र. क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
ना .- एक - १ ( १७३१). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २, शके १९३७ 


केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचा शक्यता आहे , असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम- ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत 


आहे. 


अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 


क्षेत्र 


( ३ ) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४- एलएक्यु-४७-२०१५-२०१६ 

गांव- सायखेडा , तहसील- आर्वी, जिल्हा-वर्धा 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
(२) 

हे . आर 
१६९/१ 
१६८ / १ 
१६७ 
१६५/ १ 
१६५/ २ 

०५४ 
१६५/ ३ ) 
१६४ 

०१८ 


Gcww. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


अनुसुची- एक - चालू 


हे . आर 


१६३ 


०३५ 


१४७ 


१५० 


० ०५ 


१५१ 


१५३ 


००३ 


१५४ 


००३ 


१५५ 


००१ 


एकूण . . १७५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - निम्न वर्धा कालवे विभाग, वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन - निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सायखेडा लघू कालवा क्र . २ चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) – कालव्यामुळे त्या परिसरातील 
जमिनी उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) – भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन 
यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


. . निरंक 


( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


. . निरंक 


. . निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

(निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनींचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . २२१४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि -( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि -१२२१- २०१५ . 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम - ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग क्र . संकिर्ण ११- २०१४- प्र . क्र . ७७ - अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -एक 

जमिनींचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४- एलएक्यु- ४७- २०१५ - २०१६ . 

__ गांव -हिरापूर , तहसील -वर्धा, जिल्हा-वर्धा 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

( ३ ) 


क्षेत्र 


( २ ) 


हे . आर 


१६० 
०८१ 


१२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


(१) 


अनुसूची-एक-चालू 

(२) 


(३) 


हे . आर 


१०० 


१०० 


१८० 


एकूण . . ७ ४२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादित करण्यात आली. जमीन मौजा नेरी सालोड येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्यासाठी , पर्याय जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा कालवा व इतर लाभासंबंधात ) – बुडीत क्षेत्रातील 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळून देणे व उपजिविकेचे साधन निर्माण करून देणे , आर्थिक स्थिती सुधारणे . 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – कुणीही व्यक्तीकिंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) - भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


. . निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


. . निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

(निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २, शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . २२१५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि- उजि -( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि -१२२४ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम- ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४ -प्र . क्र . ७७- अ -२ ,दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

___ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत 


आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६- एलएक्यू - ४७- २०१५- २०१६ . 

गांव-यंगडदेव , तहसील -वर्धा, जिल्हा-वर्धा 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( २ ) 


हे . आर 


२ 


१०० 


- 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


अनुसुची-एक-चालू 

( २) 


( ३ ) 


हे . आर 


0 


२२ 


११८ 


c 


७ / १ 


___ _ ७/१ 


१०० 


एकूण . . ४ १८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव – निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन - निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादित करण्यात आली. जमीन मौजा नेरी सालोड येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन क्षेत्रात करण्यासाठी , पर्याय जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) – बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळून देणे व उपजिहविकेचे साधन निर्माण करून देणे , आर्थिक स्थिती सुधारणे . 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) - भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन 
यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभावनिर्धारणातून सूट . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम – 

. . निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

. . निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण . . निरंक 

(निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २२१६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजि -( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि - १२२५ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम - ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०१५/ अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

__ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

___ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५- एलएक्यू- ४७-२०१५-२०१६ . 

गांव- मेघापूर , तहसील-वर्धा, जिल्हा-वर्धा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( १) 


हे . आर 


१०० 


१०० 


10 


एकूण . . ३ ०० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव – निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादित करण्यात आली. जमीन मौजा नेरी सालोड येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्यासाठी , पर्याय जमिन उपलब्ध करून देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) – बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळुन देणे व उपजिविकेचे साधन निर्माण करुन देणे , आर्थिक स्थिती सुधारणे . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) - भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


. . निरंक 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

(निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


. . निरंक 


. . निरंक 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २२१७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि- उजि -( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि - १२२६- २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि - संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम - ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . 


ना .-एक - २ (१७३१ ). 


2 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २, शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम - ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत 
आहे. 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७ - एलएक्यु - ४७- २०१५- २०१६ 

गांव-नारायणपूर , तहसिल -वर्धा, जिल्हा-वर्धा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( ३ ) 


क्षेत्र 


( १ ) 


(२) 


हे . आर 


० 


१४/ १ 


१२१ 


w 


१२१ 


c 


४८ / १ 


० ८० 


m 


१०० 


एकूण . . ६ ६२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव – निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादीत करण्यात आली. जमीन मौजा नेरी सालोड येथील प्रकल्प 
ग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्यासाठी, पर्याय जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) – बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळुन देणे व उपजिविकेचे साधन निर्माण करुन देणे , आर्थिक स्थिती सुधारणे . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


११ 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) - भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभावनिर्धारणातून सूट . 

अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


. . निरंक 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


. . निरंक 


. . निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २२१८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि -( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि - १२२७-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि - संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम - ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग , क्र . संकीर्ण ११ - २०१४ -प्र . क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम - ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - एलएक्यू- ४७ - २०१५- २०१६ . 
__ गांव- नांदोरा( ड) , तहसिल- देवळी , जिल्हा-वर्धा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २) 


क्षेत्र 
(३) 


no 


९७ 


२९० 


० 


५८ / १ 


० 


० 


२६ ( अ ) 


० 


० 


२२२ 
२६२ 


० 


० 


० 


एकूण . . ९ ७२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव – निम्न वर्धा कालवे विभाग, वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादीत करण्यात आली . जमीन मौजा बोरगाव - देवळी, भादोड 
देवळी येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्यासाठी, पर्याय जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) – बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळुन देणे व उपजिविकेचे साधन निर्माण करुन देणे , आर्थिक स्थिती सुधारणे . 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) - भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


. . निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


. . निरंक 


. . निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

(निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २२१९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि -उजि-( भू)-विपाविम-वर्धा- कावि - १२२८ -२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम - ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

___ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३, २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९ - एलएक्यु - ४७- २०१५ - २०१६ , 

गाव डिगडोह , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा, 
अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( २) 


noi 


१५० / १ 
१३४ 


-rr 


- 


९४ 


० 


० 


. 


० 


० 


० 


० 


० 


. 


० 


- 


० 


० 


ॐ 


० 


एकूण . . 


१३ ३० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादीत करण्यात आली . जमीन मौजा बोरगाव - देवळी, भादोड 
देवळी येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्यासाठी , पर्याय जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) : बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळवून देणे व उपजिवीकेचे साधन निर्माण करुन देणे , आर्थिक स्थिती सुधारणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७ -२३ , २०१५ / अग्रहायण २६-पौष २, शके १९३७ 


१५ 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


च 


. . निरंक 


निरंक 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

(निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २२२० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजि -( भू )-विपाविम -वर्धा- कावि - १२२९ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम - ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४- प्र . क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्याजिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचानिर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


-ाच्य 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६-पौष २, शके १९३७ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार ,जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- एलएक्यु - ४७- २०१५ - २०१६ , 

गाव अफझलपूर , तहसील वर्धा, जिल्हा वर्धा, 
अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


हे . आर 


३९ / २ 


१२१ 


०८० 


१०५ 


एकूण . . 


५ २७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादीत करण्यात आलेली जमीन मौजा बोरगाव - देवळी , भादोड 
देवळी येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्यासाठी , पर्यायी जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) : बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळवून देणे व उपजिवीकेचे साधन निर्माण करुन देणे, आर्थिक स्थिती सुधारणे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


१७ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


.. . निरंक 

निरंक 
निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

(निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २२२१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि- उजि -( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि - १२३० - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम -३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचानिर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 
ना .- एक -३ ( १६७१ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २, शके १९३७ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३- एलएक्यु- ४७- २०१५ -२०१६ 

गाव सालोड , तहसील वर्धा, जिल्हा वर्धा, 
अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 


१ 


क्षेत्र 


( १ ) 


درد 


हे . आर 


१३१ 


२०० 


५८० 


१६० 


६२९ / २ 


० ८९ 


१२ 


० ८२ 


५७७ 


०८० 


०६७ 


१५५ 


६१९ / १ 


५९६ 


एकूण . . 


१२ ३३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादित करण्यात आलेली. जमीन मौजा नेरीसालोड येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्यासाठी , पर्याय जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) : बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळून देणे व उपजिवीकेचे साधन निर्माण करून देणे , आर्थिक स्थिती सुधारणे . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


. . निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

(निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २२२२ . 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि - उजि-( भू)-विपाविम-वर्धा- कावि - १२३१ -२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम- ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचानिर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे. 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०१५/ अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९३७ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ - एलएक्यु- ४७- २०१५- २०१६ 
गाव चिकणी, तहसील वर्धा, जिल्हा वर्धा 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अ . क्र . 


भूमापन कि 


क्षेत्र 


हे . आर 


200 


- 


० 


० 


०८७ 


. 


. 


० 


० 


. 


० 


. 


० 


3 


० 


१०० 


एकूण . . 


९ १९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादित करण्यात आली. जमीन मौजा नेरी सालोड येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्यासाठी , पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) : बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळून देणे व उपजिवीकेचे साधन निर्माण करून देणे , आर्थिक स्थिती सुधारणे . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


२१ 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - 

( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


.. . निरंक 

निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

निरंक 
( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २२२३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि -( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि - १२३२- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम -३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग , क्र . संकिर्ण ११ - २०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

__ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


___ आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९ - एलएक्यु- ४७ -२०१५ -२०१६, 

गाव निमगाव , तहसील वर्धा, जिल्हा वर्धा. 
अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( २) 


हे . आर 
१६० 


- 


३५३ 
२६८ / १/ २ 
२७२/ १ 
३६८ 
३२४ 


FG 


० 


० 


० 


। 


एकूण . . 


६ ७३ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्रात संपादीत करण्यात आली. जमीन मौजा नेरी - सालोड व पिपरी - सालोड 
येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्यासाठी, पर्याय जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) : बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनामुळे त्यांना रोजगार मिळून देणे व उपजिवीकेचे साधन निर्माण करुन देणे , आर्थिक स्थिती सुधारणे . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : कुणीही व्यक्तीकिंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची -चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील . 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण . . निरंक 

( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


वर्धा : 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर २०१५ . 


आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . २२२४ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल. सी . १०७६- ६३९२२- ग .- ६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक , ४१ 
याच्या कलम ४, पोट - कलम (१ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून 
मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर जिल्हा जी अधिसूचना काढण्याचे योजीत आहे . त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट- कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी 
नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक १८ -१ -२०१६ नंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझेकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक राजस्व -ब - ३- कावि - १३९७- २०१५. 


ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६- ६३९२३ - ग .- ६ , दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन 
महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . अधि . क्र . ४१ ) याच्या , कलम ४ , पोट - कलम ( १) च्या परंतु अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती 
मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत त्याच्या वापर करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी नागपूर जिल्हा, याद्वारे नागपूर जिल्ह्याच्या कुही 
तालुक्यातील चिचघाट या गावाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या , असलेल्या व नागपूर जिल्ह्याच्या मौदा तालुक्यातील चिचघाट ( पुनर्वसित) नावाने 
ओळखण्यात येणा- या नवीन गावात रुपांतर करीत आहे. 


हयाच्य 


( अ ) नागपूर जिल्ह्याच्या मौदा तालुक्यातील मौदा या गावांची दोन गावांमध्ये विभागणी करुन त्याच्या सिमामध्ये बदल करीत आहो, आणि 


( ब ) असा निर्देश देत आहो कि , - 


( १) यापुर्वी मौदा गावाच्या क्षेत्रात असलेले खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्र . वगळता आणि याव्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट 
असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या मौदा तालुक्यातील मौदा नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . 


( २ ) खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्र . आणि या क्षेत्रात येणारे रस्ते व नाले यासह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या 
मौदा तालुक्याचेचिचघाट ( पुनर्वसित ) या नावाने ओळखण्यात येईल . 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 
पर्यायी गावठाण वसविलेल्या गावाचे नाव तालुका 


सर्व्हे नंबर 


( १) 


( ३ ) 


मौदा 


मौदा 


३६५/ १ 
३६६ 


क्षेत्र 
( ४) 
हे . आर 
४ ६७ 
१३० 
० ८४ 
१६१ 
०९५ 


३६७ 


३६८ 


३६९ 


३७० 


०७१ 


३७१ 


३६१/ १ 
३६२ / १ 


०७१ 
३०९ 
१५२ 


एकूण . . 


१५ ४० 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


पावर 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २२२५ . 

शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल. सी . १०७६- ६३९२२ - ग - ६ , दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक , ४१ 
याच्या कलम ४, पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून 
मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर जिल्हा जी अधिसूचना काढण्याचे योजीत आहे . त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट- कलम (४ ) 
अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणेतिचा परिणाम होण्याचा संबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी 
नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक १८- १-२०१६ नंतर विचारात घेईन . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझे कडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक राजस्व- ब- ३- कावि - १३९८ - २०१५. 

ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६- ६३९२३ -ग .-६ , दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन 
महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा.- ४१ ) याच्या , कलम ४, पोट- कलम ( १) च्या परंतु अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत त्याच्या वापर करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी नागपूर जिल्हा , याद्वारे नागपूर जिल्ह्याच्या कुही तालुक्यातील 
खराडा या गावाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या , असलेल्या व नागपूर जिल्ह्याच्या मौदा तालुक्यातील खराडा ( पुनर्वसित ) नावाने ओळखण्यात 
येणा - या नवीन गावात रुपांतर करीत आहे. 

( अ) नागपूर जिल्ह्याच्या मौदा तालुक्यातील मारोडी या गावाची दोन गावामध्ये विभागणी करुन त्याच्या सिमामध्ये बदल करीत आहो, आणि 
( ब ) असा निर्देश देत आहो कि , - 

( १ ) यापुर्वी मारोडी गावाच्या क्षेत्रात असलेले खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्र . वगळता आणि याव्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट 
असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या मौदा तालुक्यातील मारोडी नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . 

( २) खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्र . आणि या क्षेत्रात येणारे रस्ते व नाले यासह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या 
मौदा तालुक्याचे खराडा ( पुनर्वसित ) या नावाने ओळखण्यात येईल . 

अनुसूची 

जमिनीचा तपशील 
पर्यायी गावठाण वसविलेल्या गावाचे नाव तालुका सर्व्हे नंबर क्षेत्र 


( २) 
मौदा 


मारोडी 


२४६/ १ 
२४७/ १ 
२४७/ २ 
२४८ 
२४९ / १ 
२५० 
२५१ 


२५२ 


२५३ 


हे . आर 
१७९ 
०५६ 
०५६ 
३०० 
३०७ 
१५६ 
१६० 
१६१ 
३५० 
१७२ 
१४३ 
१२६ 
१४१ 
०५३ 
१२१ 
३४८ 
१३३ 
१६६ 


२५४ 


२५५ 


२५६ 
३२३/ १ 
३२४ 
३२५ / १ 
३२६/ १ 
३२७/ १ 
३२८ / १ 


एकूण . . 


३१ २८ 


नागपूर : 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ 


सचिन कुर्वे , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ. क्र . २२२६ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक अका- मह - १- कावि- १४३५ - २०१५. 


शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी .- १०७६- ६३९२३- म- ६ दिनांक १ जूलै , १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा याच्या कलम ४ चे पोट- कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजीत 
करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर मी , डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया जिल्हा याद्वारे दिनांक १४- १० - २०१५ पासून गोंदिया जिल्ह्याच्या सडक अर्जुनी तालुक्यातील सौंदड व बोपाबोडी या गावाचे सोबतच्या 
अनुसूचीमध्य निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील श्रीरामनगर नांवाने ओळखण्यात येणा- या गावांत रुपांतर 
करीत आहे . 


अनुसूची 


अ .क्र . तालुक्याचे नाव 


गावाचे नाव 


अधिसूचित करावयाचे स . नं ./ गट नंबर 


गट क्रमांक 


आराजी 


जमीन ज्या विभागाची आहे त्या विभागाचे नाव 


वन विभाग 


राजस्व विभाग 


( ६) 


( ७ ) 


हे . आर 


ho 


१ सडक अर्जुनी 


श्रीरामनगर ( सौंदड ) 


हे . आर 

२७४५ 
१२८ २८ 


हे . आर 

२७४५ 
१२८ २८ 


० 


० 


११३२ 
११८८ 
११३३ 
११३४ 


००० 


० 


.cw 


१५३ 


० 


२३७ 


० 


२३८ 
ર૭૮ 


० 


० 


२७९ 


० 


२८० 


० 


०० 


१० २१ 

७९० 
१२ ८० 


७९० 
१२ ८० 


२८१ 


० 


एकूण . . 


१० गट 


२०८ ४७ 


२०२ ५८ 


गोंदिया : 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . २२२७ . 

BY COLLECTOR 
No . AK- Mah - 1 - W . S .- 1435 - 2015 . 

Exercise of the powers of the State Government under the proviso to sub -section ( 1) of Section 4 of 
the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegted to meby Government Notifica 
tion, Revenue and Forests Department, No . TLC - 1076 - 63923- - M6 dated 1st July 1976. and after previous 
publication as required by Sub - section ( 4 ) of said section 4 , I, Dr. Vijay Suryawanshi, the Collector of 


ना .- एक - ४ ( १७३१ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


Gondia District, with effect from 14 - 10 - 2015 , constitute the Soundad and Bopabodi village in the Sadak 
Arjuni taluka of Gondia district to be a village to be called SHRIRAMNAGAR in that taluka Sadak Arjuni 
of the said district, having the limit specified in the Schedule hereto appended : 


SCHEDULE 


Sr. No . Name of 

Taluka 


Survey No. /Gat No. of Notification 


Name of 
Village 


Gat No . 


Area 


Name of the Department to which 

land belong 


Forest 
Department 


Revenue 
Department 


( 1) 


(2) 


(3) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


Sadak Arjuni Shriramnagar 

( Sounddad ) 


H. R. 
000 
000 
305 


000 


-NO+1001-000 


1132 
1188 
1133 
1134 
237 
238 
278 
279 
280 
281 


H . R . 
27 45 
128 28 

305 
153 
13 79 
084 
262 
10 21 

790 
1280 


H . R . 
2745 
12828 

000 
153 
11 79 
_ 000 

262 
10 21 

790 
1280 


200 
084 
000 
000 
000 
000 


Total . . 


10 Gat 


20847 


20258 


589 


Gondia : 
Dated the 5th December 2015 . 


Dr. VIJAY SURYAWANSHI, 

Collector, Gondia . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . २२२८ . 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , यांजकडून 


क्रमांक गावठाण- अधिसूचना- प . नो . ५२- २०१५. 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३- प्र. क्र . १९ - ल -१ , दिनांक १८ -८ - १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख 
विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना कारणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीअर-४३२३ - स -४ -९४, दिनांक 
२२-९ - १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक भूमि अभिलेख , नागपूर प्रदेश नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख ,सिंदेवाही यांचे अधिनस्त 
सजा सिंदेवाही मध्ये मौजा पेठगांव व नवरगाव सजामध्ये मौजा नांदगाव ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . तसेच या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर-४३२३- स- ४-९४, दिनांक २२-९ - १९९४ अन्वये मौजा निमगाव , अंतरगाव , पाथरी व बोथली ही गावे उप अधीक्षक 
भूमि अभिलेख,सिंदेवाही यांचे अधिनस्त सिंदेवाही सजामध्ये समाविष्ट आहे . परंतु सदर गावाचे परिरक्षणाचे काम उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , सावली 
यांचे अधिनस्त सावली सजाकडून होत आहे . तसेच मौजे पळसगाव जाट व मोहाळी ही गावे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, सिंदेवाही यांचे अधिनस्त 
नवरगाव सजामध्ये समाविष्ट आहे . परंतु सदर गावाचे परिरक्षणाचे काम सिंदेवाही सजाकडून होत असलेने या कार्यालयाकडील दि . २२- ९- १९९४ चे 
अधिसूचनेत जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, चंद्रपूर यांनी दुरूस्ती करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,सिंदेवाही यांचे अधिनस्त सजा सिंदेवाही मध्ये मौजा पेठगाव व 
नवरगाव सजामध्ये मौजा नांदगाव ही गावे नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे . 


तसेच सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, सिंदेवाही यांचे अधिनस्त सजा सिंदेवाही, नवरगाव व उप अधीक्षक 
भूमि अभिलेख, सावली या कार्यालयाचे अधिनस्त सजा सावली मध्ये दुरूस्ती करणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


परिशिष्ट 


सजा सिंदेवाही व नवरगाव मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 


जिल्हा तालुका कार्यालयाचे 


दि . २२-९-१९९४ चे 


शेरा 


पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 
( सद्या परिरक्षणास उपलब्ध ) घ्यावयाचे गाव 


नाव 


अधिसूचनेनुसार 


( सारसंग्रहणीनुसार ) 


सजा 


गावे मिळकती सजा 


गावे मिळकती गावे मिळकती सजा 


गावे मिळकती 


शेरा 


(१५ ) 


( ११ ) ( १२ ) 
६६६ प. भू 


(१३) (१४ ) 
सिंदेवाही १९६२ 


(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) ( १० ) 
चंद्रपूर सिंदेवाही उप अधीक्षक प. भू . सिंदेवाही १९६२ प. भू सिंदेवाही १९६२ पेठगाव 
भूमि अभिलेख, सिंदेवाही 

सिंदेवाही 
सिंदेवाही 

गुंजेवाही ६६८ पळसगाव ९९० 


सिंदेवाही 


पळसगाव 


९९० नवरगाव सजातून 

कमी व सिंदेवाही 


जाट 


जाट 


सजात समाविष्ट 


निमगाव 


९४६ 


गुंजेवाही ६६८ 


गुंजेवाही ६६८ 


- 


अंतरगाव 


७१५ 


मोहाळी 


५०६ 


मोहाळी 


५०६ नवरगाव सजातून 


कमी व सिंदेवाही 


सजात समाविष्ट 


पाथरी 


६९७ 


पेठगाव 


६६६ नव्याने समाविष्ट 


बोथली 


६६४ 


६ गावे 


५६५२ 


४ गावे 


४१२६ १ गाव 


६६६ 


५ गावे 


४७९२ 


प. भू . 


नवरगाव 


२२२५ प. भू . 


नवरगाव २२२५ नांदगाव 


५६८ प.भू . 


नवरगाव २२२५ 


नवरगाव 


नवरगाव 


नवरगाव 


रत्नापूर 


७८३ 


रत्नापूर 


७८३ 


रत्नापूर 


७८३ 


शिवनी 


५४६ 


शिवनी 


५४६ 


शिवनी 


५४६ 


वाढे 


५१२ 


वासेरा 


५१२ 


वासेरा 


५१२ 


मोहाडी 


५०६ 


नांदगाव 


५६८ नव्याने समाविष्ट 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७- २३, २०१५/ अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९३७ 


परिशिष्ट - चालू 


(१) (२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) (७) 


(८) 


(९) 


( १० ) (११ ) (१२) 


(१३ ) (१४ ) 


(१५) 


पळसगाव ९९० 


पार 


६ गावे 


५५६२ 


४ गावे ४०६६ १ गाव 


गाव 


५६८ 


५ गावे ४६३४ 


२०२९ सावली सावली 


१३०४ 


. . सावली सावली १३०४ 


चंद्रपूर सावली उप अधीक्षक सावली सावली 

भूमि अभिलेख , 


सावली 


व्याहाड बु. १०८२ 


बोथली 


६९२ 


बोथली 


६९२ 


सिंदेवाही सजातून 
अंतरगाव ७१३ कमी व सिंदेवाही 


सामदा बु . ७२० 


अंतरगाव 


७१३ 


सजात समाविष्ट 


पाथरी 


८२८ 


पाथरी 


८२८ 


सामदा बु . ८५८ 


सामदा बु . ८५८ 


व्याहाड बु . १०८६ 


व्याहाड बु. १०८६ 


निमगाव ८७४ 


निमगाव 


८७४ सिंदेवाही सजातून 


कमी व सावली 


सजात समाविष्ट 


३ गावे 


३८३१ 


७ गावे 


६३५५ 


७ गावे 


६३५५ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ - १२- २०१५ पासून होणेची आहे . 


पुणे : 
दिनांक ३ डिसेंबर , २०१५ . 


एस . पी . कडूपाटील , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य ), पुणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . 


